श्री. नागनाथ निडवदे, उपाध्यक्ष, गोदावरी 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
यांची नियुक्ती रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - नियुक्‍ती -२०१९/व्ही. १/प्र.क्र.३३/२०१९/जसंनि 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १७/०१/२०२०. 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्र. - नियुक्‍ती -२०१९/व्ही. १/प्र.क्र.३३/२०१९/जसंनि दि.२९/०५/२०१९. 


शासन निर्णय:- 
राज्यामध्ये सन १९९८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 


महामंडळ अधिनियम - १९९८ मधील तरतुदीनुसार गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ स्थापन 


करण्यात आले आहे. या अधिनियमातील कलम ४ (१ (ब) नुसार श्री. भास्कर राजाराम अंबेकर, 


मधुबन कॉलनी, सिंगलजीन, जालना यांची गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 


औरंगाबाद या महामंडळावर संदर्भीय दि. २९/०५/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये उपाध्यक्ष पदी 


नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


सदरहू गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ अधिनियम - १९९८ मधील कलम 


४ (२) नुसार श्री. नागनाथ निडवदे, उपाध्यक्ष, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 


औरंगाबाद यांची महामंडळाच्या उपाध्यक्ष पदावरील नियुक्ती रद्द करण्यात येत असून त्यांचा उपाध्यक्ष 


पदाचा पदावधी समाप्त करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००११७१५५२५९२२२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajnis ॥ Ram ishory १ omvieters 
De ra, 


ae 9963 856०0 
Shukla si seers a 
(र. रा. शुक्‍ला) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 


१.मा. राज्यपालांचे सचिव. 
२.मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३.मा. मंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती -२०१९/व्ही. १/प्र.क्र.३३/२०१९/जसंनि 


४.मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा , मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

६. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. प्रधान सचिव (जसं, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. मा. श्री. नागनाथ निडवदे, विकास नगर, देगलूर रोड, उदगीर, जि. लातूर. 

१३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

१४. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

१५.कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
१६.कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
१७.कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
१८.जलसंपदा विभागातील सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 

२०. जलसंपदा विभागातील सर्व प्रादेशिक मुख्य अभियंते. 

२१. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) , नाशिक. 

२२. महासंचालक, महाराष्ट्र जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद. 

२३. मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान , नाशिक. 

२४. सर्व अधीक्षक अभियंता व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२५.महाळेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

२६.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

२७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

२८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

२९. कार्यासन (जसंनि) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


